पोलीस विभागाच्या विविध आस्थापनांवरील 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २२ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा :- 
गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-पोलीस-३११८/प्र.क्र.१०९/पोळ YA, दि.२८.०३.२०२३ 
सहायक पोलीस महानिरीक्षक(नि. व स.), पोलीस महासंचालक कार्यालय,मुंबई यांचे पत्र 
क्र. पोमसं/२६-ब/६१४३/सपोनि-पोना/०३/२००३, दि.२८.०८.२०२३ 
वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांक- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३, 
व शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक - पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२३ 
शासन निर्णय:- 
पोलीस शिपायांच्या एकूण मंजूर पदांपैकी १५,००० पदांची श्रेणीवाढ करुन पोलीस नाईक 
ही पदे निर्माण करण्याचा तसेच पोळीस उपनिरीक्षकांच्या एकूण मंजूर पदांपैकी १५०० पदांची 
श्रेणीवाढ करुन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ही पदे निर्माण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला व 
त्याप्रमाणे सदर पदे दिनांक ०१.०११.१९९२ पासून निर्माण करण्यात आलेली आहेत. सदर पदांना 
संदर्भ क्र.१ येथील दि.२८.०३.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०२३ ते 
दिनांक दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. 


-O 
— 


2 


AN 
~ 


२. सहायक पोलीस महानिरीक्षक(नि. व a), पोलीस महासंचालक कार्यालय,मुंबई यांनी 
संदर्भ क्र. २ येथील दि.२८.०८.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये उक्त अस्थायी पदांना दिनांक 
दि.३१.०८.२०२३ पासून पुढे मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार सदरहू 
पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ या कालावधीकरिता खालील अटींच्या अधिन राहून 
मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देत आहे :- 


अटी :- 


१) उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या 
कारणांसाठी पदे मंजूर केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात यावे. 


२) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि. ०८.०२.२०२३ व शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक - पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०६.०९.२०२३ नुसार विहीत करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात 
यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. यावरील खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या वित्तिय वर्षाकरिता 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५ अ , दिनांक २१ सप्टेंबर, २०२३ 


मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


१) “ २०५५-पोलीस-१०९-जिल्हा पोलीस दल - (००)(०१) जिल्हा पोलीस बल. ” 

२) “२०५५-पोलीस-००१-संचाळलन व प्रशासन -(००) (09) पोलीस निरीक्षणालय.” 

३) “२०५५-पोलीस-१०१-गुन्हा अन्वेषण व दक्षता-(००) (०१) गुन्हा अन्वेषण विभाग.” 

४) “२०५५-पोलीस-००३-शिक्षण व प्रशिक्षण (००) (०१)-पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय.” 

५) “२०५५-पोलीस-१०१-गुन्हा अन्वेषण व दक्षता (००)(०३) लाचलुचपत विरोधी केंद्र .” 
) 
) 
) 


६) “2044-999- रेल्वे पोलीस (00)(03) रेल्वे पोलीस.” 
७) “२०५५-१०८-राज्य मुख्यालय TA (०२) (०१) शहर पोलीस.” 
८) “२०५५-पोलीस १०५-सीमा सुरक्षा दल (००) (०१) सीमा सुरक्षा दल.” 

९) “२०५५-पोलीस ११२-बंदर पोलीस (००)(०१) नदी, बंदर व सागरी पोलीस” 

qo) “२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा.” 
४. सदर शासन निर्णय संदर्भ क्र.३ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. ०८.०२.२०२३ व शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक - पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५/५/.॥व/99॥॥॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२२११२९२५७०२९ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
G A | KW A D Onc OvEMENT OF AFARASHT OME 


2.5.4.20=f88a2df366dbf702eda9179bfdd 100f151490e691798947c7 
f6d1 b&cfOdab7d 


Code=400032, st=Mahai 
ber=0585EFA444AE7B29EC4D54E290F 9F826C6E4DE967 
99148FCFC4C6E13F203B34E, cn=GAIKWAD GANESH SUDAM 
31:32 +0! 


(गणेश गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. पोळीस महासंचालक, अँटी LVMH ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

३. अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुन्हे), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 

७. प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय खंडाळा, जि.पुणे/ जाळना/ अकोला/ नागपूर/ 
नानवीज दौंड/ मरोळ, मुंबई/ सोलापूर/ बाभळगाव, जि.लातूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५ अ , दिनांक २१ सप्टेंबर, २०२३ 


८. प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर. 

९. सर्व पोलीस आयुक्‍त. 

१०.सर्व पोलीस अधीक्षक. 

११.सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल 

१२.महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई 
१३.महाळेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर 
१४.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१५.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१६.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७.वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा-१/आपुक 

१८. निवडनस्ती (पोल-५अ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


